महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः ससप ११२३/प्र.क्र.१०१/प्रशा-१ (का-१४) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ : १. शासन आदेश क्र. SAT -१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४, दि.२७.०६.२०२३. 


२. शासन आदेशा क्र. उसप्र -१३२३/प्र.क्र.१०५/का.१४, दि.०४.०८.२०२३. 


आदेशा 


श्री.अमोल शामसुंदर मुत्याल, उप सचिव यांची संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये उप सचिव 


पदावरील पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना सार्वजनिक आरोग्य विभागात करण्यात आली. त्यानंतर 
संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये श्री.मुत्याळ यांची सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील 
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबइ या कार्यालयातील उप सचिव (प्रशासन) या पदावर 
३ वर्षांच्या कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली. 


२. 


आता सदर आदेशान्वये श्री. अमोल शामसुंदर मुत्याल यांच्या उपरोक्त पदावरून 


प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा संपुष्टात आणण्यात येत असून, त्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना 
“उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील* उप सचिवाच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


ae 
४. 


श्री.मुत्याल, उप सचिव यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात तात्काळ रूजू व्हावे. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०८२३१८१४१९०५०७ हा आहे. सदर 


areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहेत. 


प्रत, 


Cc WwW AD -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 
Date: 2024.08.23 18:29:16 +05'30' 
(ग. स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग /उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह/उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आस्थापना/आरोग्य-८) /उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग (आस्थापना), मंत्रालय, मुंबई. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 


७. श्री.अमोल शा. मुत्याल, उप सचिव (प्रशासन), महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 


. निवडनस्ती प्रशा-१ (का-१४). 


